शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील आर्थिकदृष्टया 
मागासप्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्तीची 
रक्‍कम अदा करण्याबाबत उपाय-योजना. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०८/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २१ जून, २०१८ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक: टीईएम-२०१६/ 

५५९/तांशि-४, दिनांक १५/०४/२०१७ 

२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२०१७/ 
३३२/तांशि-४, दिनांक ७/१०/२०१७ 

३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२०१७/ 
प्र.क्र.४६५/तांशि-४, दिनांक १४/०२/२०१८ 

४) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
१८/तंशिसं/न्याप्र/२०१८/१८४, दिनांक १४/०५/२०१८ 

५) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक इबीसी- 
२०१७/प्र.क्र.५२४/शिक्षण-१, दिनांक १७/०५/२०१८ 


प्रस्तावना: 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता 
राबविण्यात येणाऱ्या “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना” व “डॉ. 
पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना” या योजनांतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याकरीता अर्ज 
करण्यापासून ते रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया माहिती 
व तंत्रज्ञान संचालनालयाने विकसित केलेल्या राज्य स्तरीय महाडीबीटी पोर्टलवर करण्यासदंर्भात 
उपरोक्त संदर्भ क्र.०२ येथील दिनांक १५.०४.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये शैक्षणिक वर्ष २०१७- 
१८ पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. 


२. तथापि सदर महाडीबीटी पोर्टलवर विद्यार्थ्यांनी अर्जाची नोंद केल्यानंतर त्यांना अदा 
करावयाचे लाभ प्रदान करण्याबाबतची ऑनलाईन प्रक्रिया महाडीबीटी मार्फत प्रगतीत असल्याने 
पात्र विद्यार्थ्यांस सदर योजनेअंतर्गत लाभाची रक्‍कम मिळण्यात अडचण येत होत्या. त्यामुळे उच्च 
व तंत्र शिक्षण विभागाअंतर्गत तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील “राजर्षी छत्रपती शाहू 
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना” व “डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना” आणि 
उच्च शिक्षण संचाळनालयाच्या अखत्यारितील शिष्यवृत्तीच्या इतर योजना शौक्षणिक वर्ष २०१७-१८ 
करीता महाडीबीटी प्रणाळीतून वगळून त्यांची अंमलबजावणी पूर्वीच्या प्रचलित पध्दतीप्रमाणे, परंतु 
संबंधीत योजनेच्या लाभाची रक्‍कम विद्यार्थ्याच्या आधारसंलग्नित बँक खात्यात थेट जमा 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०८/तांशि-४ 


करण्याबाबत उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथीळ दिनांक १४/२/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


३. परंतु सन २०१७-१८ हे शैक्षणिक वर्ष संपुष्टात आल्याने या वर्षातील उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपरोक्त शिष्यवृत्तीची रक्कम आता विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्नित 
बँक खात्यात थेट जमा केल्यास व अंतिम सत्रातील विद्यार्थ्यांनी सदर रक्‍कम महाविद्यालयात जमा न 
केल्यास शैक्षणिक संस्थांचे नुकसान होणार असल्याने, काही शौक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या 
महाविद्यालयातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काची रक्‍कम थेट महाविद्यालयांना 
अदा करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या मधील 
रिट याचिका क्र. ४०८/२०१८ या याचिकेवर मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दिनांक १६.०४.२०१८, 
दिनांक २३.०४.२०१८ व दिनांक २६.०४.२०१८ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये सन २०१७-१८ मधील 
महाविद्यालयांतील प्रवेशित सामाजिक मागास प्रवर्गातील व आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील 
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची रक्‍कम अदा करण्यासंबंधी उपाययोजना करण्याचे 
निदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ३/५/२०१८ रोजी 
झालेल्या बैठकीमध्ये मागासवर्ग व आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिक्षण व परीक्षा 
शुल्काची रक्‍कम प्राप्त होऊ न हाकलेल्या महाविद्यालय-शैक्षणिक संस्थांना केवळ सन २०१७-१८ 
या शैक्षणिक वर्षासाठी काही अटी व शातींवर प्रलंबित रक्‍कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
तसेच महाविद्यालयांमधील प्रवेशित पात्र विद्यार्थ्यांपेफी ay देण्यात आलेले विद्यार्थी वगळून, 
उर्वरित विद्यार्थ्याच्या पात्र अभ्यासक्रमांसाठी देय असणारी रक्‍कम ४ आठवडयात देण्याबाबत निर्णय 
घेण्यात आला आहे. त्यास अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील मागास प्रवर्गातील उर्वरित 
विद्यार्थ्यांची अनुज्ञेय / पात्र अभ्यासक्रमांसाठी देय असणारी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काची रक्‍कम 
संबंधित महाविद्यालय/ शैक्षणिक संस्थेळा ऑफ लाईन पध्दतीने अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून शासन निर्णय, क्रमांक ईबीसी-२०१७/ प्र.क्र.५२४/ 
शिक्षण-१, दिनांक १७/५/२०१८ निर्गमित करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीची व इतर 
शिष्यवृत्तींची शौक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील वितरीत करावयाची उर्वरित रक्‍कम संबंधित शैक्षणिक 
संस्थांना पूर्वीच्या प्रचलित पध्दतीप्रमाणे थेट वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये ज्या महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्थांना उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभागांतर्गत आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता राबविण्यात येणाऱ्या राजर्षी छत्रपती 
शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती व इतर शिष्यवृत्तींची रक्‍कम अद्याप प्राप्त होऊ शकलेली 
नाही, अशा महाविद्यालय/तंत्रनिकेतने/शैक्षणिक संस्थांना, त्यांच्याकडील प्रवेशित पात्र 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०८/तांशि-४ 


आर्थिकदृष्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांपेकी आज अखेर लाभ अदा केलेले विद्यार्थी वगळून, 


उर्वरित पात्र विद्यार्थ्यांची देय असणारी शिष्यवृत्तीची रक्‍कम संबंधीत महाविद्यालय/तंत्रनिकेतने/ 


शैक्षणिक संस्थेला पूर्वीच्या प्रचलित पध्दतीप्रमाणे थेट स्वरूपात अदा करण्यास खाळील अटी व 


शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्‍कम संस्थेला वितरीत करण्याची सदर कार्यपद्धती केवळ 


शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ करीता लागू राहील. 


२) शासनाने विहित केल्याप्रमाणे संबंधीत महाविद्यालय/तंत्रनिकेतने/शौक्षणिक संस्थेने 


~~ 


~ 


— 


na 


त्यांच्याकडील प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे परिपूर्ण अर्ज तपासून प्राचार्यांच्या हमीपत्रासह 
(परिशिष्ट “अ” प्रमाणे ) विभागीय सहसंचालकांना सादर करावेत व सहसंचालकांनी 
तपासून ते यथास्थिती संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 
संचाळक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सादर करणे 
बंधनकारक राहिल. (असे अर्ज प्राचार्याच्या हमीपत्रासह यापूर्वी सादर केले असतील 
तर ते पुन्हा सादर करण्याची आवश्‍यकता नाही.) 

प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्यांची आधार व्हेरिफिकेशन झाले असल्याचे संबंधीत महाविद्यालयाने 
प्रमाणित करावे. 

शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये संबंधीत पात्र विद्यार्थ्याकडून शिक्षण शुल्क, परीक्षा 
शुल्क घेतलेले नसल्याचे हमीपत्र संबंधीत महाविद्यालय/तंत्रनिकेतने/शौक्षणिक संस्थेने 
विभागीय सहसंचालक, तंत्रशिक्षण व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांच्याकडे 
अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील. 

शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये संबंधीत महाविद्यालय/तंत्रनिकेतने/शैक्षणिक संस्थेने 
सादर केलेल्या अर्जाची संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 
संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तपासणी करुन ज्या 
विद्यार्थ्यांना लाभ अदा केलेले आहेत, असे विद्यार्थी वगळून उर्वरित पात्र विद्यार्थ्यांची 
देय होणारी शिष्यवृत्तीची रक्‍कम संबंधीत संबंधीत महाविद्याळय/तंत्रनिकेतने/शैक्षणिक 
संस्थेस ४ आठवड्यात अदा करावी. 

शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधीळ परीक्षा शुल्काची रक्‍कम विद्यार्थ्यांनी संबंधित 
विद्यापीठे/मंडळे यांच्याकडे जमा केली असल्याने शिष्यवृत्ती स्वरूपात देण्यात येणाऱ्या 
परीक्षा शुल्काची रक्‍कम संबंधीत महाविद्यालय/तंत्रनिकेतने/शैक्षणिक संस्थेने 
विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०८/तांशि-४ 


२. सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षातील डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता 
योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांची निर्वाह भत्त्याची रक्‍कम संबंधीत विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्नित 
बँक खात्यावर पूर्वीच्या प्रचलित पध्दतीप्रमाणे थेट जमा करण्यात यावी. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णयापूर्वी तंत्र शिक्षण संचालनालय व उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या 
संबंधीत विभागीय सहसंचालकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयातील पात्र विद्यार्थ्यांपैकी 
सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षासाठी लाभ दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा तपशिल तात्काळ संबंधीत 
संबंधीत महाविद्यालय/तंत्रनिकेतने/शैक्षणिक संस्थांना अवगत करावा. 


री सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्‍कम अदा केली 
जाईल, ती या शैक्षणिक वर्षात यापूर्वी संबंधीत विद्यार्थी वा महाविद्यालयाला दिलेली नाही, 
तसेच अशा विद्यार्थ्यांना वा महाविद्यालयांना त्याच कालावधीसाठी ती पुन्हा दिली जाणार नाही. 
तसेच शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत दुबार लाभ प्रदान होणार नाही, याबाबत संबंधित संचालक व 
विभागीय सहसंचालकांनी दक्षता घ्यावी. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥0.959॥॥॥9.0०९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०१८०६२११५०७३५१६०८ असा आहे. सदरचे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 


S ' DN: jovernment Of Maharashtra, 
anjay प ma 
e 
st arashtra, 
भे. )>63714503930652713€294626067006 
bee: 11 1448b7fc64d138630b9c76ae7a2, 
1 cn=Sanjay A. Dharurkar 
Date: 2018.06.21 18:12:41 +05'30' 


(संजय धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग , मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सचिव (प.दु.म.), कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव, सामाजिक न्याय व विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 

१०. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई 

११. सर्व सन्मानीय विधानपरिषद व विधानसभा सदस्य 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०८/तांशि-४ 


१२. 


१२३. 


१४. 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२: 
२४. 


२५. 
२६. 
२७. 


२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
33. 
38. 
34. 
३६. 
३७. 
३८. 
38. 
४०. 


४१ 


आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, 
४९,खेरवाडी,अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१ 

सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, 
४९,खेरवाडी,अलियावर GAT APT, aS (पूर्व), मुंबई-४०००५१ 

सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९,खेरवाडी, 
अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-४०००५१ 

संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

आयुक्त, कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, पशु संवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

कुलगुरु, सर्व विद्यापीठे 

कुलगुरु,महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९, 
खेरवाडी,अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१ 

सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (सवी, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सवी 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
(प्रसिध्दीसाठी) 

सर्व जिल्हाधिकारी 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई / नागपूर 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई / नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व संबंधित मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 

सह सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव (HBT), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव (तांशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी (तांशि-५/मशि-२/मशि-४), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 

निवडनस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०८/तांशि-४ 


“परिशिष्ट ar 


(शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०८/तांशि-४ दिनांक 29 जून, २०१८ सोबतचे 


सहपत्र) 


शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील शिष्यवृत्तीची अनुज्ञेय रक्‍कम महाविद्यालयांच्या बँक खात्यावर 
मिळविण्यासाठी महाविद्यालयाने द्यावयाचे बंधपत्र ( Indemnity Bond ) 


कसध तीनी) या अर्जदाराने शिष्यवृत्तीसाठी केलेल्या अर्जात नमूद केलेली सर्व 
माहिती, त्याच्या कुटूंबाचे सर्व मार्गाने मिळणारे वार्षिक उत्पन्न, तो सध्या शिकत असलेल्या 
अभ्यासक्रमाची माहिती, शैक्षणिक माहिती, उत्पन्नाचे विहित प्रमाणपत्र इ. तपशिल त्याच्या मूळ 
कागदपत्रांवरुन पूर्णपणे तपासण्यात आला असून, अर्जात नमूद केलेला तपशिल बरोबर आहे. 
त्यांनुसार मी,श्री/श्रींगती .:::. ३-५. त रा त व तर 
रित्या ते ताच ae eee ति या शैक्षणिक संस्थेच्या महाविद्यालयात प्राचार्य 
म्हणून कार्यरत असून, त्या अधिकारात उपरोक्त विद्यार्थ्याची शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याकरीता 
शिफारस करीत आहे. 

मी निम्नस्वाक्षरीत हमी देतो की, अर्जदाराची रक्‍कम जी महाविद्यालयाकडे/तंत्रनिकेतनाकडे सुपूर्द 
केलेली आहे, ती ज्या प्रयोजनासाठी दिलेली आहे, त्या विशिष्ट प्रयोजनासाठी त्याचा विनियोग 
करीन आणि त्याबाबीचे हिशोब ज्या प्राधिकाऱ्याने ही तरतूद सुपूर्द केलेली आहे, त्या प्राधिकाऱ्याकडे 
नियमितपणे पाठवेन. विद्यार्थी महाविद्यालय/तंत्रनिकेतन सोडून गेल्यास किंवा त्याने अभ्यासक्रमात 
बदल केल्यास किंवा अन्य कोणत्याही अनियिमिततेमुळे त्याचा प्रवेश रद्द झाल्यास, त्यास मंजूर 
करण्यात आलेली शिष्यवृत्तीची रक्‍कम सरकारी लेख्यात जमा झाल्याशिवाय त्याचा महाविद्यालय 
सोडल्याचा दाखला जारी करणार नाही. त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्राचार्य या नात्याने माझ्याकडे 
राहिल. 

विद्यार्थ्याच्या अर्जामध्ये नमूद केलेली माहिती, अर्जदाराने दिलेल्या मूळ कागदपत्राचे आधारे मी 
तपासलेली आहे. तसेच अर्जदरानी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या मूळ प्रती तपासलेल्या असून 
सादर केलेल्या कागदपत्रामध्ये कोणताही बदल, खाडाखोड, दुरुस्ती वा फेरफार आढळून आलेला 
नाही. 

मी निम्नस्वाक्षरीत प्रमाणित करतो की, अर्जदार हा आमचे महाविद्यालय/तंत्रनिकेतनमधील 
नियमित विद्यार्थी आहे. त्याने कोणत्याही अन्य महाविद्यालय/तंत्रनिकेतनामध्ये प्रवेश घेतलेला 
नाही, तसेच त्याची सरासरी उपस्थिती निर्धारित केल्याप्रमाणे आहे. तसेच सदर विद्यार्थ्याकडून 
महाविद्यालय/तंत्रनिकेतनाने कोणतीही शिक्षण शुल्कापोटी रक्‍कम घेतलेली नाही. 

आमचे महाविद्यालय/तंत्रनिकेतन हे मान्यता प्राप्त आहे, ते अनुदानित / विनाअनुदानित आहे, मान्य 
झालेले अभ्यासक्रम हे संबंधीत सक्षम प्राधिकाऱ्यानी मान्यता दिलेले आहेत. प्रत्येक अभ्यासक्रमाची 
प्रवेशक्षमता ही सक्षम WRIA दिलेल्या मान्यतेनुसारच असून, त्या प्रवेशक्षमतेच्या अधिन राहून 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०८/तांशि-४ 


पात्र विद्यार्थ्याचे अर्ज संबंधीत सक्षम कार्यालयास पाठविलेले आहेत. त्यांचे शिक्षण शुल्क संबंधीत 
सक्षम प्राधिकरण/विद्यापीठ यांनी मान्य केल्याप्रमाणेच असून ती अवास्तव किंवा अवाजवी नाहीत. 
शासन/ विद्यापीठ/ सक्षम प्राधिकारी यांचे प्रचलित नियम व अटी यांचे पालन करुन व त्यामधील 
नियम, अटी व शर्तीच्या अधिन राहून विद्यार्थ्याचा अर्ज योग्य व नियमानुसार असून, त्याची 
शिष्यवृत्तीची देय रक्‍कम, महाविद्यालय/तंत्रनिकेतनाच्या बँक खात्यावर जमा होणेसाठी शिफारस 
करण्यात येत आहे. त्यामध्ये अनियमितता, उणीवा व गैरप्रकार झाल्यास त्याची सर्व जबाबदारी ही 
महाविद्यालय/तंत्रनिकेनाची असेल. 


प्राचार्याची स्वाक्षरी .................. 
रांणण नाव ६ ७३५०७७४ 


महाविद्यालयाचा शिक्का 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


